राज्यातील महामार्ग सुरक्षा पथकासाठी जिल्हा / 
शहर पोलीस यांच्या आस्थापनेवरील १,१०१ 
अस्थायी पदांना मुदतवाढ देण्याबाबत __ 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : टिआरए-०११६/१८३७/प्र.क्र.४६२/पोल-८ 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२ 
दिनांक : १३ ऑक्टोबर, २०१६ 


संदर्भ : १) शासन निर्णय क्रमांक : टिआरए-०११६/प्र.क्र.२/पोलळ-८, दि. १५.०३.२०१६ 
२) पोळीस महासंचालक, म.रा., मुंबई यांचे पत्र क्रमांक पोमंस/२६-ब/६१४३/म.सु.प./ 
पोल- ८/८५/२००६, दि.१०.०८.२०१६ 


शासन निर्णय : 
राज्यातील महामार्ग सुरक्षा पथकातील विविध जिल्हा/झाहर पोलीस दल यांच्या आस्थापनेवरील 
१,१०१ अस्थायी पदांना संदर्भाधिन शासन निर्णयान्वये दिनांक ३०.०९.२०१६ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात 
SOA होती. आता सोबत जोडलेल्या विवरणपत्रातीळ विविध जिल्हा/हाहर पोळीस दल यांच्या 
आस्थापनेवरील १,१०१ अस्थायी पदांना दिनांक १ ऑक्टोबर, २०१६ पासुन दिनांक २८ फेब्रुवारी, २०१७ 
पर्यंत खालील अटींच्या अधीन राहून मुदतवाढ देण्यास या आदेशाद्वारे शासन मंजुरी देत आहे. 
१. सहा महिन्यांपेक्षा अधिक काळ रिक्‍त असलेल्या अस्थायी पदांना (कार्यकारी पदे वगळून) ही 
मुदतवाढ लागू असणार नाही. 
२. अस्थायी पदे ज्या कारणास्तव, ज्या अटी व शर्तीच्या अधीन राहून मंजूर केली आहेत, त्यांचे 
पालन करण्यात यावे. 
३.शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्र. असंक-१००१/प्र.क्र.२९/२००१/वित्तिय सुधारणा-१, दिनांक १० 
सप्टेंबर, २००१ आणि क्र. असंक-१००४/प्र.क्र. १२/२००४/वित्तिय सुधारणा-१, दिनांक १९ 
ऑगस्ट, २००४ व क्रमांक पदनि-२०१६/ प्र.क्र.८/ १६/ वित्तीय सुधारणा-१, दिनांक २१ सप्टेंबर, 
२०१६ नुसार पदांच्या आढाव्याची कार्यवाही तातडीने पूर्ण करुन कार्यालयाच्या सुधारीत 
आकृतीबंधास पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांनी उच्चस्तरीय समितीची 
अंतिमत: मान्यता घेण्याची कार्यवाही कोणत्याही परिस्थितीत दिनांक ३१ डिसेंबर, २०१६ 
अखेरपर्यंत प्राप्त करुन घेणे आवशयक असल्याने सदर प्रस्ताव शासनास दिनांक १० 
नोंव्हेंबर,२०१६ पर्यंत सादर करण्यात यावा. 
४.माहे डिसेंबर, २०१६ अखेरपर्यंत पदांच्या आढाव्याची कार्यवाही पूर्ण न झाल्यास, वरील अस्थायी 
पदांना त्या पुढील कालावधीसाठी मुदतवाढ न मिळाल्यास व त्यामुळे अधिकारी/ कर्मचारी यांच्या 
वेतन व भत्त्याचा प्रश्न निर्माण झाल्यास ती संबंधित कार्यालयाची जबाबदारी राहील. 
२. यासाठी होणारा खर्च गृह विभाग, मागणी क्रमांक : बी-१ १) “२०५५-पोळीस १०९ जिल्हा 
पोलीस - (००) (०१) जिल्हा पोलीस दल” २) “२०५५-पोलीस-००१ संचालन आणि प्रशासन (00) (०१) 
पोलीस निरीक्षणालय” ३) “२०५५-पोलीस-१०८-राज्य पोलीस मुख्यालय (०२) हहर पोलीस (०२) (०१) 


शासन निर्णय क्रमांकः टिआरए-०११६/१८३७/प्र.क्र.४६२/पोल-८ 


आस्थापना” या लेखाशिर्षाखालील सन २०१६-२०१७ या वर्षीच्या मंजूर अनुदानातून भागविण्यात यावा 
व हा खर्च त्याच लेखाशिर्षाखाली खर्ची टाकण्यात यावा. 
३. प्रस्तुतचे आदेश, शासन निर्णय, वित्त विभाग क्र. पदनि-२०१६/प्र.क्र. ८/१६/वित्तीय सुधारणा- 
१, दि. ११.२.२०१६ अन्वये प्रशासकीय विभागास प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारानुसार निर्गमित 
करण्यात येत आहे. 
G3 सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१६१०१५१६५३३८७३२९ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, Se ee 


Bhosale 


Ta n aj i S h ri fa n g DN: c=IN, o=Government Of 


Maharashtra, ou=Section Officer, 


B h 0 Sa le postalCode=400032, st=Maharashtra, 


cn=Tanaji Shrirang Bhosale 
Date: 2016.10.15 16:56:37 +05'30' 


(ता.श्री. भोसले ) 
कक्ष अधिकारी, गृह विभाग 


प्रत, 
१. पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
२. अप्पर पोलीस महासंचालक (वाहतुक), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
३. पोलीस आयुक्त, बृहन्मुंबई / नागपूर / अमरावती / ठाणे / नवी मुंबई / नाशिक / पुणे 
/ सोलापूर / औरंगाबाद 
४. पोलीस अधीक्षक, नागपूर / चंद्रपूर / अमरावती / अकोला / वाशिम / यवतमाळ / 
नाशिक / अहमदनगर / जळगांव/ धुळे / औरंगाबाद / जालना / परभणी / नांदेड / 
लातूर / पुणे / सातारा / कोल्हापूर / ठाणे / रायगड / रत्नागिरी 
५. जिल्हा कोषागार अधिकारी नागपूर / चंद्रपूर / अमरावती / अकोला / वाशिम / यवतमाळ / नाशिक 
/ अहमदनगर /जळगांव / धुळे / औरंगाबाद / जालना / परभणी / नांदेड / लातूर / पुणे / सातारा / 
कोल्हापूर / मुंबई /ठाणे / रायगड / रत्नागिरी 
महालेखापाल-१ (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखा परिक्षा), मुंबई 
महालेखापाल-२ (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखा परिक्षा), नागपूर 
. वित्त विभाग (व्यय-७)/वित्तीय सुधारणा-१, मंत्रालय,मुंबई 
. कार्यासन (पोल-३), गृह विभाग,मंत्रालय,मुंबई 
१०.निवडनस्ती पोल-८. 


on G&G & 


पृष्ठ १२ पैकी 2 


शासन निर्णय क्रमांकः टिआरए-०११६/१८३७/प्र.क्र.४६२/पोल-८ 


(गृह विभाग, शा.नि.क्रमांक : टिआरए-०११६/१८३७/प्र.क्र.४६२/पोळ-८, दि. १३/१०/२०१६ चे सहपत्र) 


पोलीस महासंचालक यांच्या अधिनस्त घटक कार्यालयांच्या आस्थापनेवरील दि.०१/१०/२०१९६ पासुन 
पुढील मुदतवाढ देण्यासाठी प्रस्तावित करण्यात आलेल्या १,९०१ अस्थायी पदांचे विवरणपत्र 


जश 


विषय 


पदनाम 


पद 
संख्या 


पदे निर्माण केल्याचा 
शासन निर्णय व दिनांक 


rita 


शासन निर्णय व दिनांक 


अप्पर पोलीस 
महासंचालक (वाहतुक) 
म.रा., मुंबई यांच्या 
आस्थापनेवरील 
महामार्ग 
केंद्रासाठी 
असलेल्या 
पदांना मुदतवाढ 


पोलीस 
मंजूर 
अस्थायी 


(पुर्वीचे 
महासंचालक, 
मुंबई 
आस्थापनेवरील) 


पोलीस 
म.रा., 
यांच्या 


'एकूण पदे : १६ 


अ.पो.म.सं. 


क्रमांक : टिआरए-१५९१/७/पोल- 
८, दि.२३/६/९२ व क्रमांक : 
टिआरए-११९३/२४/ पोल-८, 
दि.७/१२/९३ अन्वये वि.पो.म.नि. 
पदाची श्रेणीवाढ केली 


पो.उ.नि. 


a तसेच शा.नि. क्रमांक 
एचआरसी/ १३२०००/संकिर्ण/९८/ 
पोल-१४, दि.१/१०/२००१ अन्वये या 
कार्यालयातील ९ पो.नि. चे पद राज्य 
मानबी हक्क  आयोगासाठी 
प्रत्यापित करण्यात आलेले आहे. 
क्रमांक टिआरए-०५८५/ 
२४४१७/६१, दि.२९/६/८५ अन्वये 
मंजूर झालेले व पो.म.सं. यांचे 
आदेश क्र.: पोमसं/ वाहतूक/२५-ब/ 
दि.१८/७/९४ अन्वये पो.अ. रायगड 
यांचेकडून वर्ग झालेले पद 


व.का.अ. 


क्रमांक : टिआरए-०२९५/५२/भाग- 
३/पोल-८, दि.३१/१/९६, ११/९/९६, 
२५/९/९६ चे शासन शुध्दीपत्रक 


९) | »/० | ./० | .”० 


क्रमांक पडब्ल्यूपी-२०६६/ 
१९४७, दि.२४/१०/६६ अन्वये 
मंजूर झालेले 


०< | “9 


पो.म.सं. यांचे आदेश mR: 
पोमसं/२६/२५ब/मपो/पुनर्रचना/ 
९६, दिनांक : १४/१०/९६ अन्वये 
पो.अ. ठाणे शहर कडून वर्ग 
झालेली पदे 


क्रमांक : टिआरए-१०८०/१०/पोल- 
८, दि.१०/५/८४ अन्वये मंजूर 
झालेले पो.म.सं. यांचे आदेश 


क्रमांक टिआरए- 
०११६/प्र.क.२/पोल-८, 
दि.१५/०३/२०१६ 


पृष्ठ १२ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः टिआरए-०११६/१८३७/प्र.क्र.४६२/पोल-८ 


क्रमांक : पोमसं/२६/२५ब/मपो/ 
पुनर्रचना/९६, दि.१४/१०/९६ अन्वये 
पो.अ. रायगड शहर कडून वर्ग 
झालेली 


पो.आ.बृहन्मुंबई | पो.ह.वा. २ | क्रमांक : टिआरए-१५९१/७/पोल- | क्रमांक टिआरए- 
(अपर पोलीस आयुक्‍त, ८, दि.२३/६/९२ व क्र.: टिआरए- | ०११६/प्र.क.२/पोल-८, 
वाहतूक,) यांच्या | पो.शि. ८ | ११९३/२४/पोल-८, दि.७/१२/९३ | दि.१५/०३/२०१६ 
आस्थापनेवरील पो.शि. ४ | अन्वये पो.अ. ठाणे (ग्रा), wear. 
महामार्ग पोलीस | पो.शि.चा. ३ ।२ अधिक पो.शि. ४ a भंडारा 
मुख्यालय, मुंबई येथील पो.शि. २ अशी वर्ग झालेली पदे 
कामकाजासाठी मंजूर क्रमांक : टिआरए-०२९५/५२/भाग- 
असलेल्या अस्थायी ३ /पोल-८, दि.३१/१/९६, ११/९/९६, 
पदांना मुदतवाढ २५/९/९६ ची शासन शुध्दोपत्रके 
'एकूण पदे : १७ 
OLS. नबी मुंबई | पो.ह.बा. ३ | क्रमांक : टिआरए-१५९४/४१/पोल- | क्रमांक टिआरए- 
यांच्या आस्थापनेवरील | पो.शि. ६ ।८, दि.२५/८/९५ ०११६/प्र.क.२/पोल-८, 
महामार्ग पोलीस | पो.उ.नि. १ | क्रमांक : टिआरए-०२९५/५२/भाग- | दि.१५/०३/२०१६ 
केंद्रासाठी मंजूर | पो.शि. १५ | ३/पोल-८, दि.३१/१/९६, ११/९/९६, 
असलेल्या अस्थायी २५/९/९६ ची शासन शुध्दीपत्रक 
पदांना मुदतवाढ 
'एकूण पदे : २५ 
पो.अ. रत्नागिरी | पो.ह.वा. ३ | क्रमांक : टिआरए-०७८९/पोल-८, | क्रमांक टिआरए- 
यांच्या आस्थापनेवर | पो.शि. ९ । दि.१५/४/९६ ०११६/प्र.क.२/पोल-८, 
महामार्ग पोलीस दि.१५/०३/२०१६ 
केंद्रासाठी मंजूर | पो.उ.नि. १ | क्रमांक : टिआरए-१०८०/पोल-८, | क्रमांक टिआरए- 
असलेल्या अस्थायी दि.२६/९/८० अन्वये मंजूर झालेल्या | ०११६/प्र.क.२/पोल-८, 
पदांना मुदतवाढ पदांपैकी पो.म.सं. यांचे आदेश | दि.१५/०३/२०१६ 
एकूण पदे : ९६ क्र.पोमसं/वाहतूक/२५-ब/वामके/ 
९४, दि.२७/६/९४ अन्वये पो.अ. 
रायगड कडून वर्ग झालेली पदे 
पो.उ.नि. ६ | क्रमांक : टिआरए-०२९५/५२/भाग- 
पो.शि. ५४ | ३/पोल-८, दिनांक ११/९/९६ व 
पो.शि.चा. ९ । दिनांक २५/९/९६ 
मदत तां. प 
Tea. ९ | क्रमांक : टिआरए-१५९१/७/पोल- 


८, दि.२३/६/९२ अन्वये मंजूर 
झालेली आणि पोमसं यांचे आदेश 
क्र.पोमसं/२६/२५ब/मपो/पूनर्र./९६, 


पृष्ठ १२ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः टिआरए-०११६/१८३७/प्र.क्र.४६२/पोल-८ 


दि.१४/१०/९६ पो.अ. नाशिक (ग्रा) 
कडून वर्ग झालेली पदे 


पो.अ. पुणे (ग्रा) | पो. अ. १ | क्रमांक : पोएमएन-०३९७/सीआर- 
यांच्या आस्थापनेवरील ४७४/ पोल-५ब, दि.१५/७/२००० 
महामार्ग पोलीस | पो.शि.चा. २ | क्रमांक : टिआरए- १२०६/१०५७०/ 
केंद्रासाठी मंजूर ११, दि.२६/६/६६ 
असलेल्या अस्थायी | पो.शि.चा. ८ | क्रमांक : टिआरए-१३८३/४५/पोल- 
पदांना मुदतवाढ ८, दि.१३/९/८४ 
'एकूण पदे : ११५ पो.ह.वा. & | क्रमांक : टिआरए-१५९४/४१/पोल- 
पो.शि. १२ | 6, दि.२५/८/९५ 
पो.शि.चा. 3 
पो.उपअ. १ | क्रमांक : टिआरए-०२९६/४०/पोल- 
पो.उ.नि. ५. | 6, दि.११/४/९७ 
Tea. & । क्रमांक : टिआरए-०२९५/५२/भाग- 
पो.शि. ६५ | ३/पोल-८, दि. ११/९/९६, २५/९/९६ 
पो.शि.चा. ४ । व २१/१/९७ ची शासन शुध्दीपत्रक 
ब.श्रे.लि. g 
क.श्रे.लि. g 
पो.अ. ठाणे (ग्रा) | पो.अ. १ | क्रमांक : पौएमएन-०३९७/सीआर- 
यांच्या आस्थापनेवरील ४७४/पोल-५ब, दि.१५/७/२००० 
महामार्ग पोलीस | पो.उ.नि. ४ | गृह विभाग क्रमांक : ४७२१/एस, 
केंद्रासाठी मंजूर | पो.ह.वा. ६ | दि.१५/७/८८ 
असलेल्या अस्थायी | पो.शि. १२ 
पदांना मुदतवाढ पो.शि.चा. ¥ 
'एकूण पदे : १७१ पो.उ.नि. १ । क्रमांक : टिआरए-१३८७/पोल-८, 
पो.ह.वा. ३ | दि.२९/८/८९ 
पो.शि. द 
पो.ह.वा. १२ | क्रमांक : टिआरए-१२९०/२/पोल-८, 
पो.शि. २४ | दि. २८/९/९० 
पो.उपअ. १ । क्रमांक : टिआरए-१५९४/४१/पोल- 
पो.शि. ३ ।८, दि.२५/८/९५ 
पो.ह.वा. ३ | क्रमांक : टिआरए-१५९१/७/पोल- 
पो.शि. ६ |S, दि.२३/६/९२ 
पो.शि.चा. ९ | क्रमांक : टिआरए-०७८९/३/पोल- 
८, दि.१५/४/९६ 
पो.नि. १ | क्रमांक : टिआरए-१३८७/२३८/पोल- 
पो.उ.नि. ७ ।८, दि.१३/१/८४ अन्वये मंजूर 


क्रमांक टिआरए- 
०११६/प्र.क.२/पोल-८, 
दि.१५/०३/२०१६ 


पृष्ठ १२ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः टिआरए-०११६/१८३७/प्र.क्र.४६२/पोल-८ 


पो.शि. ५२ |झ पदे पोमसं यांचे आदेश 
पो.शि.चा. ६ | क्र.वाहतूक/२५ब/वामके/ चालक/ 
atte. g | ९४, दि.९८/७/९४ अन्वये पो.अ. | क्रमांक टिआरए- 
क.श्रे.लि. १ | सातारा यांचेकडून वर्ग झालेली. | ०११६/प्र.क.२/पोल-८, 
क्रमांक : टिआरए-०२९५/५२/भाग- | दि.१५/०३/२०१६ 
३... TRBR/BYSw, —_8R/8/8, 
२५/९/९६ ची शासन शुध्दीपत्रके 
मदत.तां. ३ | क्रमांक : टिआरए-३१८३/५/पोल- 
मदत.तां. ३ ।८, दि.१३/१/८४ अन्वये मंजूर 
मदत.तां. झालेली आणि पोमसं यांचे आदेश 
क्र.पोमसं/२६/२५ब/मपो/पुनर्रचना/ 
९७/ ५१३८, दि.१८/३/९७ 
पो.अ. नागपूर (ग्रा) | पो.अ. १ | क्रमांक : पौएमएन-३९७/सीआर- 
यांच्या आस्थापनेवरील ४७४/पोल-५ब, दि. १५/७/२००० 
महामार्ग पोलीस प्रमाणे श्रेणीवाढ 
केंद्रासाठी मंजूर | पो.उ.नि. २ | क्रमांक टिआरए-१३८७/३८/ 
असलेल्या अस्थायी पोल-८, दि. २९/८/८९ 
पदांना मुदतवाढ पो.उपअ. १ | क्रमांक : टिआरए-१५९१/७/पोल- 
'एकूण पदे : ३७ पो.ह.वा. ३ |।८, दि. २३/६/९२ 
पो.शि. ११ 
पो.शि.चा. g 
पो.उ.नि १ । क्रमांक : टिआरए-०२९५/५२/भाग- 
पो.शि. ९ [3 /पोल-८, दि. ३१/९/९६, 
aa le. g | ३१/९/९७ a दि.२५/६/९९ ची 
HALA. १ | शासन eR 
पो.शि.चा. ३ | क्रमांक : टिआरए-०२९६/४०/पोल- 
मदतनिस ३ ।८, दि. १४/५/९७ 
पो.अ. नागपुर (ग्रा) | पो.शि. ३ | HATH : टिआरए-०२९५/५२/भाग- 
यांच्या आस्थापनेवरील ३/पोल-८, दि. ३१/१/९६, ११/९/९६ 
महामार्ग पोलीस व २५/९/९६ ची शासन शुध्दीपत्रके 
केंद्रासाठी मंजूर 
अस्थायी पदांना 
मुदतवाढ 
एकूण पदे : ३ 
पो.अ. नाशिक | पो.उ.नि. १ । टिआरए-२६०/४३६९९/११/पोल-८, 
(ग्रा) यांच्या | पो.ह.वा. g । दि.२२/८/९६ 
आस्थापनेवरील पो.शि. 
महामार्ग पोलीस | पोउपअ g | टिआरए-०१९१/७/पोल-८, 


पृष्ठ १२ पैकी ६ 


शासन निर्णय क्रमांकः टिआरए-०११६/१८३७/प्र.क्र.४६२/पोल-८ 


केंद्रासाठं मंजूर | पो.उ.नि. २ | दि.२३/६/९२ 
असलेल्या अस्थायी | पो.ह.वा. ३ 
पदांना मुदतवाढ पो.शि. Yo 
'एकूण पदे : १०९ पो.शि.चा. ३ 
Tea. ८ | टिआरए-१५९४/४१/भाग-३/ पोल- 
पो.शि. १५ |८, दि, २८/८/९५ 
पो.उ.नि. २ | टिआरए-०२९५/५२/भाग-३ पोल- 
पो.शि. ९. - क. दिरेणावारर शर्व 
पो.शि.चा. ९ | ३१/९/९७ ची शासन शुध्दीपत्रक 
oat TA. g 
क.श्रे.लि. g 
मदत तां. ८ | टिआरए-३१८२/पोल-८, 
दि.१३/१/८४ अन्वये मंजूर झालेली 
आणि पोमसं यांचे आदेश क्र. 
पोमसं/२६/२५ब/मपो/ 
पुनर्रचना/९७-६२८, दि.१८/३/९७ 
पो.शि.चा. २ | टिआरए-३१८३/पोल-८, 
दि.१३/१/८२ अन्वये मंजूर झालेली. 
पोमसं 
वाहतूक/२५ब/वामके/चालक/ ९४, 
दि.१८/७/९४ 
पो.शि.चा. २ | टिआरए-०७८३/३/पोल-८, 
दि.२४/४/९६ 
१० पो.अ. सातारा | पो.उ.नि. ३ | टिआरए-३१८३/४५/पोल-८ क्रमांक टिआरए- 
यांच्या आस्थापनेवरील | पो.ह.वा. ६ | दि.९३/१/८४ ०११६/प्र.क.२/पोल-८, 
महामार्ग पोलीस | पो.शि. १२ दि.१५/०३/२०१६ 
केंद्रासाठी मंजूर | पो.शि.चा. नि 
असलेल्या अस्थायी | मदत तां. ष्‌ 
पदांना मुदतवाढ पो.उ.नि. ३ | टिआरए-०२९५/५२/भाग-३/पोल- 
एकूण पदे : ८३ पो.शि. ३६ ।८, दि. ३१/१/९६, ११/९/९६ व 
पो.शि.चा. ६ | २५/९/९६ ची शासन शुध्दीपत्रक 
पो.ह.बा. ४ । टिआरए-१५९१/७/पोल-८, 
पो.ह.वा. २ | दि.२३/६/९२ अन्वये मंजूर झालेली 


आणि पोमसं यांचे आदेश 
क्र.पोमसं/२६/२५ब/मपो/ पुनर्रचना/ 
९६, दि.९४/१०/९६ 

पो.अ. नागपूर (ग्रा) २ पदे 

पो.अ. नाशिक (ग्रा) ४ पदे 


पृष्ठ १२ पैकी ७ 


शासन निर्णय क्रमांकः टिआरए-०११६/१८३७/प्र.क्र.४६२/पोल-८ 


यांच्याकडून वर्ग झालेली पदे 
११ | पो.अ. धुळे यांच्या | पो.ह.वा. 3 | टिआरए-१५९१/७/पोल-८, 
आस्थापनेवरील पो.शि. १२ | दि.२३/६/९२ 
महामार्ग पोलीस 
केंद्रासाठी मंजूर | पो.उ.नि. १ । टिआरए-०२९५/५२/भाग-३/पोल- 
असलेल्या अस्थायी | पो.ह.वा. ६ ।८, दि. ३१/१/९६, ११/९/९६ व 
पदांना मुदतवाढ २५/९/९६ ची शासन शुध्दोपत्रके 
'एकूण पदे : २२ 
१२ | पो.अ. जळगांब यांच्या | पो.उ.नि. २ | टिआरए-१५९२/७/पोल-८, 
आस्थापनेवरील पो.ह.बा. ६ | दि.२३/६/९२ 
महामार्ग पोलीस | पो.शि. १८ 
केंद्रासाठी मंजूर | पो.शि.चा २ 
असलेल्या अस्थायी | पो.शि.चा १ । टिआरए-०२९५/५२/भाग-३/पोल- 
पदांना मुदतवाढ पो.उ.नि. १ _।८, दि. ३१/१/९६, ११/९/९६ व 
'एकूण पदे : ३६ पो.शि. ६ | २५/९/९६ ची शासन शुध्दीपत्रक 
१३ | पो.अ. अकोला यांच्या | पो.उ.नि. १ टिआरए-१५९१/७/पोल-८, 
आस्थापनेवरील पो.ह.बा. २ | दि.२३/६/९२ 
महामार्ग पोलीस | पो.शि. १५ 
केंद्रासाठी मंजूर | पो.शि.चा. २ 
असलेल्या अस्थायी 
पदांना मुदतवाढ 
'एकूण पदे : २० 
१४  पो.अ. अहमदनगर | पो.उ.नि. 3 । टिआरए-०२९५/५२/भाग-३ पोल- 
यांच्या आस्थापनेवरील | पो.शि. ३६ ।८, दि. ३१/१/९६, ११/९/९६ व 
महामार्ग पोलीस २५/९/९६ ची शासन शुध्दीपत्रक 
केंद्रासाठी मंजूर | पो.ह.वा. ६ | पोमसं यांचे आदेश क्र.पोमसं/२६/ 
असलेल्या अस्थायी २५-अ/मपो/पुनर्रचना/९६, 
पदांना मुदतवाढ दि.१४/१०/९६ 
एकूण पदे : ५१ क्र.टिआरए-१५९१/७/पोल-८, 
दि. २३/६/९२ अन्वये पो.अ. 
अकोला व औरंगाबाद (ग्रा) येथून 
वर्ग झालेली पदे 
पो.नि. १ । टिआरए-०२९५/५२/ भाग-३ पोल- 
पो.शि. 3 |S, TR 32/8/88, 38.08.80 व 
पो.शि.चा. २ | २५/६/९९ ची शासन शुध्दीपत्रक 


पो.अ. नांदेड यांच्या आस्थापनेवर 
निर्माण केलेली परंतु शा.नि. गृ.वि. 
क्र..टिआरए-३२९७/१३/पोल-८, 

दि.१९/११/९७ अन्वये पो.अ. 


पृष्ठ १२ पैकी ८ 


शासन निर्णय क्रमांकः टिआरए-०११६/१८३७/प्र.क्र.४६२/पोल-८ 


अहमदनगर यांचे आस्थापनेवर व 
केलेली पदे 


१५ । पो.अ. जालना यांच्या | पो.उ.नि. २ । टिआरए-०२९५/५२/भाग-३/पोल- 
आस्थापनेवरील पो.शि. १७ ।८, दि.३१/०१/९६, ११/९/९६ व 
महामार्ग पोलीस | पो.शि.चा. १ । २५/९/९६ ची शासन शुध्दीपत्रक 
केंद्रासाठी मंजूर | पो.ह.वा. ३ | टिआरए-१५९१/७/पोल-८, 
असलेल्या अस्थायी | छाया- १ । दि.२३/६/९२ अन्वये मंजूर झालेल्या 
पदांना मुदतवाढ चित्रकार पदांपैको आणि पोमसं यांचे आदेश 
एकूण पदे : २४ क्र.पोमसं/२६/२५ब/मपो/ पुनर्रचना/ 

९६, दि.१४/१०/९६ अन्वये पो.अ. 
धुळे २ पदे बव पो.अ. जळगांव १ पद. 
वर्ग झालेली पदे 

१६ | पो.अ.औंरगाबाद (ग्रा) | पो.शि.चा. २ | टिआरए-६०६३/३१७२४/रोमन-१ |। क्रमांक टिआरए- 
यांच्या आस्थापनेवरील दि.११/६/८० अन्वये मंजूर झालेली | ०११६/प्र.क.२/पोल-८, 
महामार्ग पोलीस ब शा.नि.क्र. टिआरए-०१९५/५/ | दि.१५/०३/२०१६ 
केंद्रासाठी मंजूर पोल-८, दि.६/६/९५ अन्वये 
असलेल्या अस्थायी समादेशक रारापोब गट क्र.१ पुणे 
पदांना मुदतवाढ यांच्या कडून वर्ग झालेली पदे 
'एकूण पदे : ४१ पो.शि.चा. १ । टिआरए-३१८३/४५/पोल-८, 

दि.३१/१/८४ अन्वये मंजूर झालेल्या 
पदांपैकी पोमसं यांचे आदेश 
क्र.पोमसं/बाहतूक/२५-ब/वामके/ 
चालक/९५४ दि.१८/७/९४ अन्वये 
पो.अ.सांगली कडून वर्ग झालेले पद 

पो.उ.नि. २ | टिआरए-१५९१/७/पोल-८, 

पो.ह.बा. ६ | दि.२३/६/९२ 

पो.शि. १८ 

पो.शि.चा. २ 

पो.उ.नि. १ । टिआरए-०२९५/५२/भाग-३/पोल- 

पो.शि. ९ ।८, दि.३१/१/९६, ११/९/९६ व 
२५/९/९६ ची शासन शुध्दीपत्रके 

१७ | महामार्ग पोलीस केंद्र, | पो.ह.वा. ६ | टिआरए-१०८०/१०/पोल-८, 
जिंतूर करीता पो.अ. दि.२६/९/८० 
परभणी यांच्या पो.अ. रायगड यांच्या आस्थापनेवर 
आस्थापनेवर म.पो.केंद्र, | पो.उ.नि. ३ | टिआरए-०२९५/५२/भाग-३/पोल- 
बोरघाट येथील पो.अ. | पो.शि. २४ ।८, दि.३१/१/९६, ११/९/९६ व 


पृष्ठ १२ पैकी ९ 


शासन निर्णय क्रमांकः टिआरए-०११६/१८३७/प्र.क्र.४६२/पोल-८ 


रायगड यांच्या | पो.शि.चा. ३ । २५/९/९६ चो शासन शुध्दोपत्रव 
आस्थापनेवरुन शा.नि. 
क्र.टिआरए-०२९७/१७/ 
पोल-८, दि.२८/११/९७ 
अन्वये वर्ग झालेली पदे 
'एकूण पदे : ३६ 
१८ | पो.अ. रायगड यांच्या | पो.ह.बा. ३ | टिआरए-१५९४/४१/पोल-८, 
आस्थापनेवरील पो.शि. ६ । दि.२५/८/९५ 
महामार्ग पोलीस | पो.उ.नि. ३ | टिआरए-०२९५/५२/भाग-३/पोल- 
केंद्रासाठी मंजूर | पो.शि. १४ ।८, दि. ११/९/९६, दि.२५/९/९६ व 
असलेल्या अस्थायी | पो.शि.चा. १ । दि.२३१/१/९७ ची शासन शुध्दीपत्रक 
पदांना मुदतवाढ मदत तां. प्‌ 
एकूण पदे : ३४ पो.ह.वा. २ | टिआरए-१५९१/७/पोल-८, 
दि.२३/६/९२ अन्वये मंजूर झालेली 
पदे 
१९ | पो.अ. अमरावती यांच्या | पो.उ.नि. १ । टिआरए-१२९०/२/पोल-८, 
आस्थापनेवरील दि.२८/९/९० 
महामार्ग पोलीस | पो.ह.वा. ३ | टिआरए-२१८३/४५/पोल-८, 
केंद्रासाठी मंजूर | पो.शि. ६ | दि.१३/१/९४ अन्वये मंजूर झालेल्या 
असलेल्या अस्थायी पदांपैकी पोमसं यांचे आदेश क्र. 
पदांना मुदतवाढ पोमसं/बाहतूक/२५-ब/चालक, 
'एकूण पदे : ४२ दि.१८/७/९४ अन्वये पो.अ. पुणे 
(ग्रा) कडून वर्ग 
पो.शि.चा. g । टिआरए-०७८९/२/पोल-८, 
दि.१५/४/९६ 
पो.शि.चा. २ | टिआरए-०२९५/५२/भाग-३/पोल- 
८, दि.३१/१/९६, ११/९/९६ व 
२५/९/९६ ची शासन शुध्दीपत्रके 
पो.नि. १ । टिआरए-१५९१/पोल-८, 
पो.उ.नि. २ । दि.२३/६/९२ अन्वये मंजूर 
पो.शि. २१ | झालेल्या पदांपैकी आणि पोमसं 
पो.शि.चा. २ | यांचे आदेश क्र. पोमसं/२६/२५ब/ 
पो.ह.वा. ३ | मपो/पुनररचना/९६, दि.१४/१०/९६ 
पो.अ. नांदेड ७ (२ पदे) व पो.अ. 
धुळे (१ पद) यांच्याकडून वर्ग 
झालेली पदे 
२० | पो.अ.नांदेड यांच्या | पो.उ.नि. २ | टिआरए-१५९१/७/पोल-८, क्रमांक टिआरए- 
आस्थापनेवरील पो.ह.बा. ६ | दि.२३/६/९२ ०११६/प्र.क.२/पोल-८, 


पृष्ठ १२ पैकी १० 


शासन निर्णय क्रमांकः टिआरए-०११६/१८३७/प्र.क्र.४६२/पोल-८ 


पहाम पोलीस | पो.शि. Ro दि.१५/०३/२०१६ 
केंद्रासाठी मंजूर | पो.शि.चा. २ 
असलेल्या अस्थायी | पो.शि.चा. १ । टिआरए-३१८३/४५/पोल-८, 
पदांना मुदतवाढ दि.३१/१/८४ अन्वये मंजूर झालेल्या 
'एकूण पदे : ३६ पदांपैकी पोमसं यांचे आदेश क्र. 
पोमसं/वाहतूक/२५-ब/वामके/ 
चालक/९४ दि.१८/७/९४ अन्वये 
पो.अ. ठाणे कडून वर्ग झालेली पदे 
पो.उ.नि. १ । टिआरए-०२९५/५२/भाग-३/पोल- 
पो.शि. ६ ।८, दि.३१/१/९६, ११/९/९६६ व 
२५/९/९६ ची शासन शुध्दीपत्रके 
२१ | पो.अ. कोल्हापूर यांच्या | पो.उ.नि. २ । टिआरए-३१८३/४५/पोल-८, 
आस्थापनेवरील दि.३१/१/८४ 
महामार्ग पोलीस | पो.शि. ७ | टिआरए-०२९५/५२/भाग-३/पोल- 
केंद्रासाठी मंजूर ८, दि.३१/१/९६, ११/९/९६ व 
असलेल्या अस्थायी २५/९/९६ ची शासन शुध्दीपत्रक 
पदांना मुदतवाढ पो.उ.नि. १ । टिआरए-७२६४/१०५७०/११, 
'एकूण पदे : १३ पो.शि. ३ | दि.२३/८/६६ 
२२ | पो.अ. वाशिम यांच्या | पो.उ.नि. १ । पो.अ. अकोला यांचे 
आस्थापनेवरील पो.ह.वा. ४ | आस्थापनेवरील वर्ग केलेली पदे 
महामार्ग पोलीस | पो.शि. ९ 
केंद्रासाठी मंजूर | पो.शि.चा. २ | टिआरए-१५९१/पोल-८, 
असलेल्या अस्थायी दि.२३/६/९२ 
पदांना मुदतवाढ टिआरए-१३८३/४५/पोल-८, 
'एकूण पदे : ३० दि.१३/९/९४ 
पो.उ.नि. २ | टिआरए-०२९५/५२/भाग-३/पोल- 
पो.शि. १२ । ४, दि.१२/९/९६ 
२३ | पो.अ.यवबतमाळ यांच्या | पो.ह.वा. ३ | टिआरए-०७८१/पोल-८, 
आस्थापनेवरील पो.शि. ६ । दि. १५/४/९६ 
महामार्ग पोलीस | पो.उ.नि. २ | टिआरए-०२९५/५२/भाग-३/पोल- 
केंद्रासाठी मंजूर | पो.ह.वा. ३ ।८, दि.३१/१/९६, ११/९/९६ व 
असलेल्या अस्थायी | पो.शि. १८ | २५/९/९६ ची शासन शुध्दीपत्रके 
पदांना मुदतवाढ पो.शि.चा. g 
'एकूण पदे : ३३ 
२४ | समादेशक रारापोब गट | स.पो.शि.चा. ३ | टिआरए-०२९५/५२/भाग-३/पोल- 


पृष्ठ १२ पैकी ११ 


शासन निर्णय क्रमांकः टिआरए-०११६/१८३७/प्र.क्र.४६२/पोल-८ 


क्र. १ पुणे यांच्या 
आस्थापनेवर महामार्ग 
पोलीस यंत्रणेअंतर्गत 
खंडाळा व बोरघाट 
येथील क्रेनसाठी मंजूर 
असलेल्या अस्थायी 
पदांना मुदतवाढ 

WHIT पदे : ९ 


C, दि.२५९९७.. ११९९६ a 
२५/९/९६ ची शासन शुध्दीपत्रके 


स.पो.शि.चा. 


स.पो.शि.चा. 


टिआरए-०२९५/५२/भाग-३/पोल- 
८, दि.११/९/९६ 


२५ 


समादेशक रारापोब गट 
क्र. ८ मुंबई यांच्या 
आस्थापनेवरील 

महामार्ग पोलीस 
यंत्रणेअंतर्गत चिंचोटी 
नाका व भेडबहन खिंड 
येथील क्रेनसाठी मंजूर 
असलेल्या अस्थायी 
पदांना मुदतवाढ 

एकूण पदे: २ 


पो.ह.वा. 
या.चा. 


टिआरए-०१९५/५/पोल-८, 
दि.६/६/९५ अन्वये समादेशक, 
रारापोब गट क्र. १ पुणेकडून वर्ग 
झालेली पदे 


१,१०९ 


पृष्ठ १२ पैकी १२ 


